जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील सर्व गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिका-यांचे सन २०१७-१८ या वर्षातील 
कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत ऑनलाईन 
पद्धतीने नोंदविण्याकरिता Organization Unit (OU) 
करिता अतिरिक्त परिरक्षकांची नियुक्ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. MIS २०१७/प्र.क्र. ११०/१७)/गो.का. 
मादाम कामा रोड, महात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- १०/०४/२०१८ 


वाचा: १) झासन परिपत्रक क्र. गोपअ २०१७/प्र.क्र. (११०/१७)/गो.का., दि. ०६/०२/२०१८. 
२) शासन पत्र क्र. गोपअ २०१७/प्र.क्र. (११०/१७)/गो.का., दि. १४/०३/२०१८ 
व दि. १९ /०३/२०१८ 


शासन परिपत्रक:- 

महापार (Mahapar) या ऑनलाईन कार्यमूल्यमापन अहवाल नोंदविण्याच्या प्रणालीत सन 
२०१७-१८ पासून सर्व गट-अ आणि गट-ब(राजपत्रित) संवर्गातील अधिका-यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल 
ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्याचे प्रस्तावित आहे. या अनुषंगाने संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये जलसंपदा 
विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयाकरिता प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian) व Organization 
Unit (OU) निश्चित करण्यात आले आहेत. सदर प्राथमिक परिरक्षक यांनी प्रत्येक Organization Unit (OU) 
मधील गट-अ आणि गट-ब(राजपत्रित) संवर्गातील अधिका-यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल तयार करण्यासाठी 
अतिरिक्त परिरक्षक (Alternate Custodian) यांची नियुक्‍ती करण्याबाबतही शासन परिपत्रकात नमूद 
करण्यात आले होते. तसेच नियुक्‍त केलेल्या अतिरिक्‍त परिरक्षक (Alternate Custodian) यांची माहिती 
शासनास अवगत करणेबाबत संदर्भाधीन पत्रान्वये कळविले होते. तथापि, याबाबत क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये 
स्पष्टता नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यास्तव आता अतिरिक्त परिरक्षक (Alternate Custodian) यांची 
शासनस्तरावरुन नियुक्‍ती करण्यात येत असून दि. ०६/०२/२०१८ च्या परिपत्रकासोबतचे परिशिष्ट 
अधिक्रमित करण्यात येत असून सुधारित परिशिष्ट या परिपत्रकात सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” प्रमाणे 
राहील. याद्वारे नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अतिरिक्त परिरक्षक (Alternate Custodian) यांची नावे, दूरध्वनी 
क्रमांक व ई.मेल इ. माहिती प्राथमिक परिरक्षक यांनी शासनास दि. १६/०४/२०१८ पर्यंत कळवावी. 


अतिरिक्त परिरक्षक यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखाळील Organization Unit (OU) मधील अधिका-यांचे 
कार्यमूल्यमापन अहवाल तयार करण्यासाठी आस्थापना शाखेतील गोपनीय अहवाल हा विषय हाताळणा-या 
कर्मचा-यांची पार व्यवस्थापक म्हणून नियुक्‍ती करावी. (OU) तीळ अधिका-यांच्या संख्येनुसार एक किंवा 
अधिक पार व्यवस्थापक नियुक्‍त करता येतील व ते वर्ग-क मधील कर्मचारी असू हाकतील . 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ २०१७/प्र.क्र. ११०/१७)/गो.का. 


याप्रमाणे नियुक्त करण्यात आलेल्या अतिरिक्त परिरक्षक व पार व्यवस्थापक यांनी सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या दि.१५/१२/२०१७ मधील सूचनांनुसार कर्तव्य व जबाबदा-या पार पाडण्याची दक्षता 
घ्यावी. यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी कक्ष अधिकारी, गोपनीय शाखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांचेशी दूरध्वनी क्र.२२७९३३०६ वर संपर्क साधावा. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०४१०१७४८५८४७२७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prashant Jagdish Sajanikar 
G 1t Of Mahal 


. 
DN: c=IN, o=Government rashtra, ou=Water Resources 
Departm: de= 
2.54. 
1 1 serialNumber=217003e42c820ec29c8916293798929453cc6295b34f7 1ea 
वे] a Nn | a [| 285041053a66aa7, cn=Prashant Jagdish Sajanikar 


Date: 2018.04.10 17:51:07 +05'30' 


(प्रशांत साजणीकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


सर्व महासंचालक,/कार्यकारी संचाळक/मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव/अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी,(आ.वर्ग-१) /(आ.(वर्ग-२) /(आ.(झा. अ.) 
निवडनस्ती, गोपनीय कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


०८ WwW A -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्र: गोपअ-२०१७/(प्र.क्र.११०/१७)/गो.का., दिनांक 90.08.2094, 
सोबतचे परिशिष्ट - 'अ 


जलसंपदा विभाग अंतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयातील कार्यरत अधिकाऱ्यांचे (राजपत्रित) कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार 
प्रणालीमध्ये नोंदविण्यासाठी नियुक्‍त केलेले प्राथमिक परिरक्षक/ अतिरिक्त परिरक्षक व कार्यालय निहाय Organization Unit 
-(00) खालील प्रमाणे 


अ.क्र प्राथमिक परिरक्षक कार्यालयनिहाय युनिट अतिरिक्त परिरक्षक (Alternate 
(Primary Custodian) {Organization Unit (OU) } Custodian) 


कार्यकारी संचालक, कोकण Asta, जसंवि., कोकण प्रदेश, |१.सहायक मुख्य अभियंता, मुख्य 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, मुंबई कार्यालय. अभियंता, जसंवि., कोकण प्रदेश, मुंबई 
ठाणे (या O.U. मध्ये, महामंडळ कार्यालय. 
कार्यालय खुद्द व मुख्य अभियंता (जसंवि.) 
यांच्या अधिपत्याखालील सर्व २.विशेष अधीक्षक, मुख्य अभियंता,जसंवि., 
कार्यालयातील गट-अ व गट-ब कोकण प्रदेश, मुंबई कार्यालय. 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेठा 
आहे.) 


कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र|'मुख्य अभियंता (जस), जसंवि., पुणे सहायक मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता 
कार्यालय. जसं), जसंवि., पुणे कार्यालय. 
(या O.U. मध्ये, महामंडळ 
कार्यालय खुद्द व मुख्य अभियंता (जसं) 
यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विशेष अधीक्षक, मुख्य अभियंता (जस), 
कार्यालयातील गट-अ व गट-ब जसंवि., पुणे कार्यालय. 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेठा 
आहे.) 


मुख्य अभियंता (विप्र), जसंवि., पुणे सहायक मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता 
कार्यालय. (विप्र, जसंवि., पुणे कार्यालय. 

(या 0.1. मध्ये, मुख्य अभियंता 
यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 
कार्यालयातील गट-अव गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेडठा 
आहे.) 


विशेष अधीक्षक, मुख्य अभियंता 
(वि.प्र)जसंवि., पुणे कार्यालय. 


कार्यकारी संचालक, तापी ।मुख्य अभियंता, जसंवि., जळगांव कार्यकारी अभियंता, मुख्य अभियंता, 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, ।|कार्यालय. जसंवि., जळगांव कार्यालय. 
जळगांव. (या O.U. मध्ये, महामंडळ 
कार्यालय खुद्द व मुख्य अभियंता यांच्या |उप अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे 
अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयातील ।प्रकल्प मंडळ, जळगांव कार्यालय. 
गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिकारी 
यांचा समावेश आहे.) 


8 


4 


मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, औरंगाबाद. 


कार्यकारी संचालक, विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
नागपूर 


कार्यालय. 


(या O.U. मध्ये, महामंडळ कार्यालय 


खुद्द व मुख्य अभियंता यांच्या 
अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयातील 
गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिकारी 
यांचा समावेश आहे.) 


विकास प्राधिकरण, जसंवि, औरंगाबाद 
कार्यालय. 

(या O.U. मध्ये, मुख्य अभियंता व 
मुख्य प्रशासक, लाक्षेवि- जसंवि, यांच्या 
अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयातील 
गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिकारी 
यांचा समावेश आहे.) 


मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, 
जसंवि., नाशिक कार्यालय. 

(या O.U. मध्ये, मुख्य अभियंता 
(जसंवि) यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 
कार्यालयातील गट-अव गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेडठा 
आहे.) 


मुख्य अभियंता, जसंवि., नागपूर 
कार्यालय. 

(या O.U. मध्ये, महामंडळ 
कार्यालय खुद्द व मुख्य अभियंता(जसंवि) 
यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 
कार्यालयातील गट-अ व गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेश 
आहे.) 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, नागपूर कार्यालय. 

(या O.U. मध्ये, मुख्य अभियंता 
(गो.प्र..ज.वि.) यांच्या अधिपत्याखालील 
सर्व कार्यालयातील गट-अ व गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेठा 
आहे.) 


सहायक मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता 
जसंवि., औरंगाबाद कार्यालय. 


विशेष अधीक्षक, मुख्य अभियंता, जसंवि., 


औरंगाबाद कार्यालय. 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र सहायक मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता व 


मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, जसंवि, औरंगाबाद कार्यालय. 
विशेष अधीक्षक, मुख्य अभियंता व मुख्य 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
जसंवि, औरंगाबाद कार्यालय. 


सहायक मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, 
उत्तर महाराष्ट्र Weal, जसंवि., नाशिक 
कार्यालय. 


विशेष अधीक्षक, मुख्य अभियंता, उत्तर 
महाराष्ट्र Wear, जसंवि., नाशिक 
कार्यालय. 


सहायक मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, 
जसंवि., नागपूर कार्यालय. 


विशेष अधीक्षक, मुख्य अभियंता, जसंवि., 
नागपूर कार्यालय. 


सहायक मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, 
गोसीखुर्द प्रकल्प, जसंवि, नागपूर 
कार्यालय. 

विशेष अधीक्षक, मुख्य अभियंता, 
गोसीखुर्द प्रकल्प, जसंवि, नागपूर 


कार्यालय. 


& 


महासंचालक, संकल्पन, 
प्रशिक्षण, जलविज्ञान, 
संशोधन व सुरक्षा, नाशिक 
(DTHRS) 


कार्यालय. 

(या O.U. मध्ये, मुख्य अभियंता 
(जसंवि) यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 
कार्यालयातील गट-अव गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेडठा 
आहे.) 
मुख्य अभियंता (विप्र, अमरावती 
कार्यालय. 

(या O.U. मध्ये, मुख्य अभियंता 
(विप्र) यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 
कार्यालयातील गट-अव गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेठा 
आहे.) 
मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, 
नाशिक कार्यालय. 

(या O.U. मध्ये, महासंचालक 
कार्यालय खुद्द व मुख्य अभियंता (नि. व 
जलवि.) यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 
कार्यालयातील गट-अव गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेडठा 
आहे.) 
मुख्य अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ, 
नाशिक (CDO) 

(या O.U. मध्ये, मुख्य अभियंता 
(सं.चि.मं.)यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 
कार्यालयातील गट-अव गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेठा 
आहे.) 


अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था 
(मेरी), नाशिक कार्यालय. 

(या O.U. मध्ये, १.अधीक्षक 
अभियंता (मेरी), नाशिक, २.अधीक्षक 


अभियंता (मेटा), नाशिक आणि ३.अधीक्षक 


अभियंता, रा.तां.स.समिती, नाशिक (१) 
कार्यालयातील सर्व गट-अव गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेठा 
आहे.) 


सहायक मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता 
जसंवि, अमरावती कार्यालय. 


विशेष अधीक्षक, मुख्य अभियंता, जसंवि, 


अमरावती कार्यालय. 


सहायक मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता 
(विप्र, जसंवि, अमरावती कार्यालय. 


विशेष अधीक्षक, मुख्य अभियंता (विप्र), 
जसंवि, अमरावती कार्यालय. 


सहायक मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, 
नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक 
कार्यालय. 


उप अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, 


नाशिक कार्यालय. 


उप अभियंता, धरण संकल्पचित्र मंडळ, 
नाशिक कार्यालय. 


उप अभियंता, अधीक्षक अभियंता व 
सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 


संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक कार्यालय. 


उप अभियंता, अधीक्षक अभियंता व 
सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक 
कार्यालय. 


उप अभियंता, अधीक्षक अभियंता, 
राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, 
नाशिक (१ कार्यालय. 


मुख्य अभियंता (स्थापत्य), 
जलविद्युत प्रकल्प गुण 
नियंत्रण, पुणे 


सिंचन, महाराष्ट्र राज्य, 
औरंगाबाद 


मुख्य लेखा परिक्षक जल व 
8 


मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), 
जलसंपदा विभाग, नाशिक 
१० 'मुख्य अभियंता (विद्युत), 
जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
११ अधीक्षक अभियंता, कृष्णा 
पाणी तंटा लवाद कक्ष 


विकास संचालनालय, पुणे कार्यालय. 
(या O.U. मध्ये, अधीक्षक अभियंता 
(पासंविस) यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 
कार्यालयातील गट-अव गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेठा 
आहे.) 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत 
प्रकल्प गुण नियंत्रण, पुणे. 

(या 0.1. मध्ये, मुख्य अभियंता 
स्थापत्य) यांच्या अधिपत्या खालील सर्व 
कार्यालयातील गट-अव गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेठा 
आहे.) 
मुख्य लेखा परिक्षक जल व सिचन, 
महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद कार्यालय. 

(या 0.1. मध्ये, मुख्य अभियंता 
(मु.ले.प.ज.व सिं.) यांच्या 
अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयातील 
गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिकारी 
यांचा समावेश आहे.) 
मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा 
विभाग, नाशिक कार्यालय. 

(या O.U. मध्ये मुख्य अभियंता 
(यांत्रिकी) यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 
कार्यालयातील गट-अव गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेठा 
आहे.) 


मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत 
प्रकल्प, मुंबई. 

(या 0.1. मध्ये मुख्य अभियंता 
(विद्युत) यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 
कार्यालयातील गट-अव गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेठा 
आहे.) 
अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा 
लवाद कक्ष. 

(या O.U. मध्ये अधीक्षक अभियंता 
(कृपातंल) यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 
कार्यालयातील गट-अव गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेडठा 
आहे.) 


उप अभियंता, पाटबंधारे संशोधन विकास 
संचालनालय, पुणे कार्यालय. 


सहायक मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता 
स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प गुण 
नियंत्रण, पुणे कार्यालय 

विशेष अधीक्षक, मुख्य अभियंता (स्थापत्य), 
जलविद्युत प्रकल्प गुण नियंत्रण, पुणे 
कार्यालय 


उप अभियंता, मुख्य लेखा परिक्षक जल व 
सिचन, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद 
कार्यालय 


सहायक मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता 
(यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 
कार्यालय 


विशेष अधीक्षक, मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), 
जलसंपदा विभाग, नाशिक कार्यालय 


सहायक मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता 
(विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
कार्यालय 


विशेष अधीक्षक, मुख्य अभियंता (विद्युत), 
जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई कार्यालय 


उप अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कृष्णा 
पाणी तंटा लवाद कक्ष कार्यालय 


उप अभियंता, दक्षता पथक कार्यालय, 
ठाणे. 


दक्षता पथक कार्यालय, ठाणे. 
(या O.U. मध्ये दक्षता पथक - 

ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती व 
नागपूर कार्यालयातील सर्व गट-अ व गट- 
ब (राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेठा 
आहे.) 
अधीक्षक अभियंता व प्रकल्प । अधीक्षक अभियंता व प्रकल्प संचालक, ।सहायक अधीक्षक अभियंता व प्रकल्प 
संचालक , खारभूमी विकास खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे. संचालक, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे 
मंडळ, ठाणे (या O.U. मध्ये अधीक्षक अभियंता व |कार्यालय 

प्र.सं. अधिपत्याखालील सर्व 

कार्यालयातील गट-अव गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेठा 
आहे.) 


१२ मुख्य अभियंता (द.व प्र. व 
सह सचिव, जलसंपदा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अधीक्षक अभियंता व सचिव, |अधीक्षक अभियंता व सचिव, आंतर राज्य |कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता व 
आंतर राज्य नियंत्रण मंडळ, नियंत्रण मंडळ, नागपूर. सचिव, आंतर राज्य नियंत्रण मंडळ, 
नागपूर (या O.U. मध्ये अधीक्षक अभियंता व |नागपूर कार्यालय 

प्र.सं., यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 

कार्यालयातील गट-अव गट-ब 

(राजपत्रित) अधिकारी यांचा समावेठा 

आहे.) 


